अर्थसंकल्पिय तरतूदींचे पुनर्विनियोजन 
करणे- सन-२०१९-२० मुख्य लेखाशीर्ष 
मागणी क्रमांक एस-०४, ४२१०, वैद्यकीय 
सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील 
भांडवली खर्च. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : पुनर्वि-२०२० /प्र.क्र.१३१ /प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन संकुल, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक रोड, नविन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ३० मार्च , २०२० 


प्रस्तावना 

विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयांची 
रूपये २५ कोटी व त्यापेक्षा अधिक अंदाजपत्रकीय किंमतीची बांधकामे केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक 
उपक्रम कंपन्यामार्फत वा तत्सम कंपन्यामार्फत टर्न की तत्वावर करुन घेणेबाबत कार्यवाही करण्यात 
येते. सदरहू स्वरुपाच्या बांधकामांना निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन निर्णय 
दिनांक १९.०५.२०१८ अन्वये मागणी क्रमांक एस-०४, ४२१० २६२५, ५३- मोठी बांधकामे या 
उद्दिष्टांसह नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करण्यात आलेले आहे. सदरहू लेखाशीर्षामध्ये सन २०१९- 
२०२० मध्ये एकूण रुपये १५०.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला होता. 
सद्यस्थितीत सदर लेखाशिर्षातर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर बांधकाम 
सुरू आहे. सदर लेखाशिर्षातंर्गत जून-२०१९ च्या अधिवेशनात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, चंद्रपूर संस्थेच्या बांधकामासाठी रुपये ३१५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. 
याविषयी सदर लेखाशिर्षात शिल्लक राहणाऱ्या निधीपैकी रुपये ९३,३१,८४,६६६/- (रुपये त्र्याण्यव 
कोटी, एकतीस लक्ष, det हजार, सहाशे सहासष्ट फक्त) इतका निधी विभागाच्या 
नियंत्रणाखाळील मागणी क्रमांक एस-०४ , ४२१० १६२९ ५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या 
लेखाशिर्षातंर्गत विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना 
MAID असणारी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यासाठी पुर्नर्विनियोजनाने उपलब्ध करून 
देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन परिपत्रक :- 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी विभागाच्या नियंत्रणाखाळीळ मागणी क्रमांक 

एस-०४ , ४२१० २६२५ या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध तरतूदीतून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालयांतील यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीसाठी मागणी क्रमांक एस-०४, ४२१० १६२९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि -२०२०/प्र.क्र.१३१/प्रश्ञा -१ 


५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या लेखाशिर्षातंर्गत सोबतच्या "अ" व "ब" मधील विवरणपत्रात 
दर्शविल्याप्रमाणे पुनर्विनियोजित करण्यात येत आहे. 

२. सदर शासन परिपत्रक, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १४०/१४७५, दिनांक 
२०.०३.२०२० व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १५१/व्यय १३, दिनांक ३०.०३.२०२० 
अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३३११२५८२८८२१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेझानुसार व नावाने 
A R U N aa : ly signed by ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 


2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50897b7b22 
44d66593f50dd7 13da83860912503, 
stalCode=400032, street=I MANTRALAYA ,MUMBAI, 
serial INumber=30df743755280cf26ce97ec0978235f6 
3f80f0bc4317129bf381eb48778f2e3d, ou=NA, 
RNMENT OF MAHARASHTRA, cn=ARUN 


EI 
MURLIDHARRAO DAHALE 
Date: 2020.03.31 16:07:15 +05'30 


अ.मु.डहाळे) 
सोबत : विवरणपत्र कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
६. अधिष्ठाता, ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे 
. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, बारामती 
८. अधिष्ठाता, छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व छत्रपती प्रमिला 
राजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर 
९. अधिष्ठाता ,विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था, लातूर 
qo. अवर सचिव (अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवड नस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


विवरणपत्र - अ 
शासन निर्णय क्रमांक : पुनर्वि-२०२०/प्र.क्र.१३१/प्रशा -१, दिनांक : ३०.०३.२०२० सोबतचे 


(रुपये हजारात) 
पुनर्वितरणामुळे वाढ | मुळ अर्थसंकल्पित  पुनर्वितरणाची | पुर्नर्विनियोजनानंतर अभिप्राय 
अ.क्र. झालेले लेखाश्ीर्ष व पुरवणी एकूण रक्‍कम सुधारित तरतूद 
मागणीद्वारे मंजूर (+) 
तरतूद 
मागणी क्रमांक एस-४, | १६९४००० ९०२१०६ ६६७ २६२७१८४.६६६ | विभागाच्या नियंत्रणाखाळील शासकीय 


४२१०, वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य 
यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, 
प्रशिक्षण व संशोधन 

१०५, विषम चिकित्सा 
(००)- राज्य योजनांतर्गत 
योजना 

(००)(३७)- शासकीय वैद्यक 
महाविद्यालये व रुग्णालये 
यांचे बळकटीकरण व 
दर्जावाढ करणे 
(४२१० १६२९) 

५२- यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री 


वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी 
आवश्‍यक यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीसाठी 
आवश्‍यक असणारी यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्रीसाठी मागणी क्रमांक एस -०४ , 
४२१० १६२९ ५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
या लेखाशिर्षात मागणी क्रमांक एस -०४ ४२१० 
२६२५ , ५३ - मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षात 
मंजूर रुपये ४६५ कोटी निधीतून रुपये 
९३,३१,८४,६६६ इतक्या निधीचे पुनर्विनियोजन 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि - २०२०/प्र.क्र.१३१/प्रशा -१ 


विवरणपत्र -ब 
शासन निर्णय क्रमांक : पुमाअ-२०२०/प्र.क्र.१३१/प्रशा-१, दिनांक : ३०.०३.२०१९ सोबतचे 
(रुपये हजारात) 
पुनर्वितरणामुळे घट झालेले मुळ पुनर्वितरणाची पुनर्वितरणा अभिप्राय 
अ.क्र लेखाशीर्ष अर्थसंकल्पितव | एकूण रक्‍कम | नंतर शिल्लक सुधारित 
पुरवणी (- तरतूद 
मागणीद्वारे मंजूर 
एकूण तरतूद 
मागणी क्रमांक एस-४, ४२१०, ४६५०००० ९३३१८४.६६६ ३७१६८१५.३३४ | विभागाच्या नियंत्रणाखाळील शासकीय 


वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य यावरील भांडवली 
खर्च 


०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण 
व संशोधन 


१०५, विषम चिकित्सा 

राज्य योजनांतर्गत योजना 
(00)(43)- शासकीय वैद्यकीय 
/दंत / आयुर्वेद महाविद्यालये 
व रुग्णालयांची विनिर्दिष्टीत 
कामे केंद्र शासनाच्या 
सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या 


वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांसाठी 
आवश्यक यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्रीसाठी मागणी क्रमांक एस - 
०४ ४२१० २६२५ , ५३ - मोठी बांधकामे 
या लेखाशिर्षात मंजूर रुपये ४६५ कोटी 
निधीतून रुपये ९३,३१,८४,६६६ इतक्या 
निधीचे मागणी क्रमांक एस -०४ , ४२१० 
१६२९ ५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
या लेखाशिर्षात पुनर्विनियोजन करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि - २०२०/प्र.क्र.१३१/प्रशा -१ 


कंपनीकडून वा तत्सम 
कंपनीकडून टर्न की तत्वावर 
करून घेणेबाबत 
(४२१० २६२५) 

५३ - मोठी बांधकामे 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


